राज्यात एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजनेतंर्गत ग्रामीण प्रकल्पामधीलळ जी 
अंगणवाडी केंद्र नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत त्यांचे नागरी 
प्रकल्पात समायोजन करणे तसेच नागरी 
प्रकल्पांची पुनर्रचना करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन Aa क्रमांक:- मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का.७ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक :- ११ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:-१) शासन आदेश, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का.७, 

दि.४.९.२०२० 

२) राज्यस्तरीय अभ्यास समितीचा दिनांक २२.२.२०२१ रोजीचा अहवाल 

३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.३१८/का.६, 
दि.३०.८.२०१३ 

४) आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य,नवी मुंबई यांचे आदेशा 
क्र.एबाविसेयो/का-७/४१५२ /२०२१, दि.२१.०९.२०२१ 

५) महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्रमांक 9-4/2008/CDI, 
दि.१२.११.२००८ 

६) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. मबाआ-२०२०/ प्र.क्र.३६/ का.७, 
दि.४.३.२०२२. 

७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.मबाआ-२०२१/प्र.क्र.५४/का.७, 
दि.२२.९.२०२२. 

८) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का.७, दिनांक 
98.92.2022. 

९) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विका सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/शिबीर 
कार्यालय/२०२२/२८,दि.२७.१२.२०२२ 


आदेशा:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत ग्रामीण प्रकल्पातील जी अंगणवाडी केंद्र नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत, त्यांचे नागरी प्रकल्पात समायोजन करणे तसेच 
नागरी प्रकल्पांची पुर्नरचना करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.८ च्या निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात 
आला होता. तथापि, सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी या कालावधीत करणे शक्‍य होणार 
नसल्याने त्याबाबत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी 
मुबंई यांनी दि.२७.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यास अनुसरून सदर शासन 
निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता दि.१५.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या 
कालावधीत दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयातील बाबींची अंमलबजावणी सर्व संबंधितांकडून 
करून घेण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का.७ 


सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११११६३३१२१०३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2023.01.11 17:27:48 +05'30' 


( fa. 81. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई /नागपूर 
११) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
१२) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
१३) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१४ सर्व जिल्हाधिकारी 
१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१६) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(2 


१७ सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (महिळा व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१८) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत 

१९) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 
२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१) महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

२२) निवड नस्ती (कार्यासन ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


